१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयांचे नुतनीकरण 

(Redesigning of Existing Courts) 

जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर यांचे 
नियंत्रणाखालील कुही, कामठी व पारशिवनी 
येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीस / 
नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत...................... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२१६/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०७ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 
१ झासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/१६/का-९, 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१६ 
२ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, 
दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ 
३ प्रबंधक (निरीक्षणे २) यांचे पत्र क्रमांक B(W) ६०४९ of २०१०/१३४४/१७१६७/२०१७, 
दिनांक १३.०६.२०१७ 


प्रस्तावना - 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण" (Strengthening 
the Justice Sector) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ५ वर्षांच्या 
कालावधीकरीता महाराष्ट्र राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतका निधि नमूद केलेला आहे. १४ व्या 
केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत न्यायालयांचे नुतनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता 
रुपये २२८ कोटी इतका निधी दर्शविलेला आहे. या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ९ मार्च, २०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. या समितीच्या दिनांक २८.०३.२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून 
प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या रुपये ५० लक्ष मर्यादेच्या 
बाहेरील एकूण १३ इमारतींच्या दुरुस्तीच्या नुतनीकरणाच्या कामांना संदर्भाधीन दिनांक ०१ जानेवारी, 
२०१९रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभाग म्हणून अटींच्या अधीन राहून विधि व न्याय विभागास देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२१६/का.१२ 


जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर यांचे नियंत्रणाखालील कुही, कामठी व पारशिवनी येथील 
न्यायालयांच्या नुतनीकरणाचे सन २०१६-१७ च्या दरसूचीवरील प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भ क्रमांक ३ येथे 
नमूद पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. सदर अंदाजपत्रक 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित उप विभागीय अभियंता यांनी तयार केले असून संबंधित 
कार्यकारी अभियंता तसेच, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश नागपूर यांनी साक्षांकीत केले आहेत. 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीने दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या बैठकीत सदर प्रस्तावांस मान्यता दिली 
आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर यांचे नियंत्रणाखालील कुही, कामठी व पारशिवनी, 
जिल्हा नागपूर येथील न्यायालयीन इमारतींच्या १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत नुतनीकरणाच्या 
कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील न्यायालयांचे नुतनीकरण (Redesigning of 
Existing Courts) Uf कामांच्या मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या; जिल्हा व सत्र 
न्यायालय नागपूर यांच्या नियंत्रणाखालील कुही येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी 
रुपये ११,२७,०१२/- (अक्षरी रुपये अकरा लक्ष सत्तावीस हजार बारा फक्त), कामठी येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये ५३,९८,०६३/- (अक्षरी रुपये त्रेपन्न लक्ष अठ्ठयाण्णव हजार त्रेसष्ट 
wad) व पारशिवनी येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये ५७,०७,५४६/- (अक्षरी 
रुपये सत्तावन्न लक्ष सात हजार Ural सेहेचाळीस फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे: 

न्यायालयीन इमारत कुही , जिल्हा नागपूर 


अ.क्र. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 

1 Anti Termite ७,८३,९५६ 
Waterproofing 
Electrification 
Add for Electrification (Lumpsum) 2,40,000 
एकूण १०,३३,९५६ 
Add 5% for Centage Charges ५१,६९८ 
Add 4% for Contingencies Charges ४१,३५८ 
एकूण ११,२७,०१२ 
अक्षरी रुपये अकरा लक्ष सत्तावीस हजार बारा फक्त 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२१६/का.१२ 


न्यायालयीन इमारत कामठी , जिल्हा नागपूर 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
1 Establishing Vulnerable Witness Deposition Centres ११,७०,९७० 
2 Adaption of Toilets for Wheel Chair Users ९,३६,७७६ 
To make arrangement that the accused and vulnerable witness shall 
not come face to face at any point of time २,५३,६७१ 
Providing and fixing alluminium partitions in female and male १४: 
witness room २८,०८९ 
Providing and fixing alluminium fully glazed door 
4 Making witness box adaptable to wheel chairs (७६,०११ 
Construction of a closed cubical for accused having one way glass 924,828 
Providing Tables, Chairs in witness room षु 
०,००० 
6 Ramp facility for first floor 2&9, 0194 
7 Sanitation Facilities- 992,228 
Ground development providing and fixing factory made 3.24, 2919 
hydraulically pressed mechanically vibrated ...etc/ 4५ 
षि Anti-Termite Treatment २५,५२९ 
Providing Postconstructional Anti-termite treatment to the soil along 
the external wall ... etc. 
i Plastering and Waterproofing 
Providing and applying polymer modified plaster of 20 mm thick in २,८८.,८०४ 
C.M. 1 : 3 adding polymer ....etc. eee 
Providing internal cement plaster 12 mm thick in single coat to १३,३७२ 
concrete including .... etc. 
Providing sand faced plaster for external portion in cement mortar 
using Kharsalia / Kasaba including .... ete. 84,994 
एकण ४४,२५४,६४२ 
Add for Electrification 5% over Building work 2,259,232 
Add for Sanitation Facilities 3,08, 924 
Replacement of Water Supply line and Tanks 7% over Building work 
Add for insurance 1% over Building work ४४,२४६ 
Add 5% for Centage Charges १,७६,९८६ 
Add 4% for Contingencies Charges 2,249,292 
एकूण ५३,९८,०६३ 


अक्षरी रुपये त्रेपन्न लक्ष अठ्ठयाण्णव हजार त्रेसष्ट wad 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२१६/का.१२ 


न्यायालयीन इमारत पारशिवनी , जिल्हा नागपूर 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
1 Establishing Vulnerable Witness Deposition Centres 93,282,302 
2 Adaption of Toilets for Wheel Chair Users 822,242 
To make arrangement that the accused and vulnerable witness shall 
not come face to face at any point of time 2,49,362 
Providing and fixing alluminium partitions in female and male o's 
witness room २७,८३४ 
Providing and fixing alluminium fully glazed door 
4 Making witness box adaptable to wheel chairs ७५,३२० 
Construction of a closed cubical for accused having one way glass १,२४,४८६ 
Providing Tables, Chairs in witness room षु 
०,००० 
6 Ramp facility for first floor 2&9, 0194 
7 Sanitation Facilities- 9,38,303 
Ground development providing and fixing factory made ३,९६,५७६ 
hydraulically pressed mechanically vibrated ...etc/ १ 39५४ 
षि Anti-Termite Treatment २५,७८७ 
Providing Postconstructional Anti-termite treatment to the soil along 
the external wall ... etc. 
i Plastering and Waterproofing 
Providing and applying polymer modified plaster of 20 mm thick in 2 22.Co¥ 
C.M. 1 : 3 adding polymer ....etc. ee 
Providing internal cement plaster 12 mm thick in single coat to १३,३४८ 
concrete including .... etc. 
Providing sand faced plaster for external portion in cement mortar 
using Kharsalia / Kasaba including .... etc. 84,895 
एकण ४७,१६,९८० 
Add 10% for rise in DSR ४,७१,६९८ 
एकण ५६१,८८,६७८ 
Add for Electrification 5% over Building work 2,48, 8238 
Add for insurance 1% over Building work ५१,८८७ 
Add 4% for Contingencies Charges 2,00, 489 
एकूण ५७,०७,५४६ 


अक्षरी रुपये सत्तावन लक्ष सात हजार पाचशे सेहेचाळीस फक्त 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२१६/का.१२ 


२. उपरोक्तमान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे: 

i. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियमपुस्तिकेमधील प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या 
नियमांच्या व तदअनुषंगिक नियमांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

i. दुरुस्तीचे काम विहीत निविदा पद्धती अवलंबून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत संबंधित 
प्रशासनिक विभागांकडे कार्यकारी अभियंता किंवा त्यावरील दर्जाचे पद असल्यास प्रशासनिक 
विभागांमार्फत कंत्राटदाराची नेमणूक करुन करण्यात यावे. 

॥. अर्थसंकल्पीय तरतुद उपलब्ध असली पाहीजे. 


३. जिल्हाव सत्र न्यायालय नागपूर यांच्या नियंत्रणाखालील कुही, कामठी व पारशिवनी येथील 
न्यायालयीन इमारतींच्या नुतनीकरणाचा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४ न्यायदान, (००) न्यायदान, 
१०२- उच्च न्यायालये, (११) कार्यरत न्यायालयांचे नविनीकरण, (११)(०१) कार्यरत न्यायालयाचे 
नविनीकरण (२०१४ ०५४८)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी निश्चित केलेला कृती 
आराखडा व Dedicated Cell ने निश्चित केलेल्या GAMMA उपरोक्त कामे असल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश नागपूर यांची राहील. प्रचलित कार्यपद्धतीचा 
अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय 
मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 


५. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.9२७/२०१७/इमा-२, दिनांक 
१२.०१.२०१८ अन्वये व त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच, शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दिनांक 
०१.०१.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०७१२५९५१९६१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 

h a g ya S h re e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d56784946291 8ceb7579bb2b56247e927c039bbdf02802 
2a8b9ce837a7c854bb, 


. . 

Ra e n d fa B h a | d ka I serialNumber=fb84fefefe4ee219c1bc35b35201c14eab0903e8194 
a7413a74eed93f32afdb0, cn=Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 
Date: 2019.01.07 13:06:47 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२१६/का.१२ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परीषद / विधान सभा 

४. प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
५. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर, 

११.उप जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर, 

१२. विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई 

१३. निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


